“जल जीवन मिशन कार्यक्रम” अंतर्गत बुलडाणा 
जिल्ह्यातील मो. जलंब, ता. शेगाव नळ पाणी पुरवठा 
योजनेच्या अंदाजपत्रकास सुधारीत प्रशासकोय 
मान्यता प्रदान करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः सुप्रमा-२०२४/प्र.क्र.५३/ पापु ९३(7 Office ४०.७८१६१७) 
७ वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मंत्रालय, मुंबई - Yoo 008 
दिनांक: २६ ऑगस्ट, २०२४. 
वाचा :- 


१) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, बुलडाणा यांचे प्रशासकीय मान्यता आदेश क्र.बुजीप 
/ग्रापापुवि/ तांशा /३१५७/२०२२, दि. १०.८.२०२२ 

२) कार्यकारी अभियंता,ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद, बुलडाणा यांचे मुळ तांत्रिक मान्यता 
आदेश क्र. बुजीप /ग्रापापुवि/ तांशा /२७८३/२०२२, दि.१४.०७.२०२२ 

३) कार्यकारी अभियंता,ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद, बुलडाणा यांचे सुधारित तांत्रिक 
मान्यता आदेश क्र. . बुजीप /ग्रापापुवि/ तांशा /४२५/२०२४, दि.३१.१.२०२४ 

४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, बुलडाणा यांचे पत्र क्र.बुजीप/ग्रापापु्वि/कार्या-१/तांशा/७८९ 
/ २०२४, दि.७.३.२०२४ 

५) विभागाचे जादा दर निविदा कार्योत्तर मान्यतेचे पत्र क्र.जजीमि-२०२२/प्रक्र.१८५१/पापु-१३, 
दि.१७.१.२०२३ 

प्रस्तावना :- 


बुलडाणा जिल्ह्यातील मौ. जलंब ता. शेगाव नळ पाणी पुरवठा योजनेच्या मुळ अंदाजपत्रकास मुख्य 
कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, बुलडाणा यांनी संदर्भ क्र.२ अन्वये तांत्रिक मान्यता प्रदान केली आहे. 
तसेच संदर्भ क्र. १ अन्वये रू. १,५१,८१,१९५/- इतक्या ढोबळ किंमतीस प्रशासकीय मान्यता प्रदान केली आहे. 
तसेच संदर्भ क्र.५ येथील विभागाच्या दि.१७.१.२०२३ रोजीच्या पत्रान्वये सदर योजनेच्या जादा दराच्या निविदेस 
कार्योत्तर मान्यता देण्यात आली आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, बुलडाणा यांनी प्रस्तुत नळ 
पाणी पुरवठा योजनेस सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्याचा प्रस्ताव संदर्भीय पत्र क्र.४ येथील दि. ७.३.२०२४ 
रोजीच्या पत्रान्वये शासनास सादर केला आहे. संदर्भ क्र. ३ येथील दि. ३१.१.२०२४ रोजीच्या पत्रान्वये कार्यकारी 
अभियंता,ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद, बुलडाणा यांनी दिलेल्या सुधारित तांत्रिक मान्यतेस 
अनुसरून येणाऱ्या किंमतीस सुधारित प्रशासकोय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


“जल जीवन मिशन कार्यक्रम” अंतर्गत बुलडाणा जिल्ह्यातील मो. जलंब, ता. शेगाव नळ पाणी 
पुरवठा योजनेच्या योजनेस जादा दराची निविदा स्विकृती, वस्तु ब सेवा कराच्या (GST) दरामध्ये बाढ व तांत्रिक 
बदल या कारणांमुळे योजनेच्या किंमतीमध्ये बाढ झाल्याने पुढील अटींच्या अधिन राहून रू.१,७३,८७,९००/- 
(रूपये एक कोटी त्र्याहत्तर लक्ष सत्याऐंशी हजार नऊशे फक्त) इतक्या किमतीस सुधारीत प्रशासकीय मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांक: सुप्रमा-२०२४/प्र.क्र.५३/ पापु ९३(ए7 Office ४०.७८१६१७) 


१) उपरोक्त नमुद सुधारित किंमतीत उर्वरित सर्व कामे विहित मुदतीत पूर्ण करण्याची जबाबदारी मुख्य 
कार्यकारी अधिकारी / मुख्य अभियंता यांची राहील. 

२) या योजनेस सहमती दिलेल्या मूळ प्रशासकीय मान्यतेच्या तसेच सुधारीत तांत्रिक मान्यता देतांना 
नमुद केलेल्या अटी व शर्तीचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. 

३) ही योजना पूर्ण झाल्यावर ती संबंधित ग्रामपंचायतीच्या ताब्यात देण्यात यावी. संबंधित कार्यकारी 
अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद यांच्याकडून योजना प्रत्यक्षात पूर्ण झाली 
आहे, या आशयाची सूचना मिळाल्याच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत योजना ताब्यात 
घेण्यास संबंधीत ग्रामपंचायत/जिल्हा परिषद जबाबदार राहील. योजना प्रत्यक्षात पूर्ण झाल्यावर 
लगेच संबंधित कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद व संबंधित ग्रामपंचायतचे अधिकारी यांनी 
योजनेची संयुक्तपणे पाहणी आयोजित करावी आणि अशा पाहणीत कोणतेही दोष आढळून 
आल्यास योजना ताब्यात देण्यापूर्वी ते सुधारण्यात यावेत. 

४) ही योजना राबविणे, त्याचे परिरक्षण, दुरुस्त्या (विशेष दुरुस्त्या धरुन) यासाठी दरवर्षी 
येणारा आवर्ती खर्च भागविण्यासाठी,योजनेतील घसारा किंवा यंत्रसामुग्री नुतनीकरणासाठी संबंधित 
ग्रामपंचायतीस/जिल्हा परिषदेस शासनाकडून कोणतीही मदत मिळणार नाही. 

५) सदर योजना पुर्ण झाल्यावर स्थानिक स्वराज्य संस्थेने ( संबधित ग्रामपंचायत/ जिल्हा परिषद) 
योजना हंस्तातरित करुन घेणे बंधनकारक राहील. तसेच योजनेचे लेखे बंद करण्यात यावेत. 

६) सन २०१३ मधील CAG च्या अहवालानुसार राज्यातील २१% पाणी WAST योजना या देखभाल 
दुरुस्तीअभावी, वीज देयक न भरल्यामुळे ( Poor maintenance/nonpayment of electricity of 
bills) बंद पडल्या असल्याचे दिसून येते. यास्तब सदर योजना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम राहण्याच्या 
दृष्टीने पाणीपट्टी दरामध्ये आवश्यकतेनुसार वाढ करण्याची जबाबदारी संबधित ग्रामपंचायत/जिल्हा 
परिषद यांची राहील. 

७) हगणदारीबाबतच्या प्रचलित धोरणानुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 

८) प्रस्तुत योजना कोणत्याही परिस्थितीत पुनर्सुधारीत केली जाणार नाही, याची जबाबदारी जिल्हा 
परिषदेची राहील. 

९) जल जीवन मिशन अंतर्गत प्रशासकोय खर्च अनुज्ञेय नसल्याने जर सदर योजनेच्या सुधारित 
अंदाजपत्रकामध्ये ४ टक्के प्रशासकीय खर्च घेण्यात आलेला असेल, तर तो वगळण्यात यावा. 


२. ज्या योजनांच्या निविदा दि. २१.०६.२०२२ पुर्वी स्वीकृत करण्यात आल्या आहेत अशा योजनेच्या 
सुधारीत किंमतीतील वाढीव खर्च जल जीवन मिशन कार्यक्रमाच्या केवळ राज्य हिश्याच्या मंजुर अनुदानातुन 
भागविण्यात यावा. 


तसेच ज्या दि. २१.०६.२०२२ व तदनंतर कार्यादेश देण्यात आले आहेत अशा योजनांना Discovered / 
Approved Cost संकल्पना लागू आहे. सदर योजनेकरिता Discovered / Approved Cost च्या मर्यादेपर्यंतचा 


४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांक: सुप्रमा-२०२४/प्र.क्र.५३/ पापु ९३(ए7 Office ०.७८१६१७) 


खर्च जल जीवन मिशन कार्यक्रमाच्या वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सुचनांप्रमाणे केंद्र ब राज्य 
हिश्याच्या मंजुर अनुदानातुन भागविण्यात यावा. तसेच सुधारित प्रशासकोय मान्यतेनुसार मंजुर किंमतीतुन 
Discovered / Approved Cost बजा जाता शिल्लक खर्च हा जल जीवन मिशन कार्यक्रमाच्या Haw राज्य 
हिश्याच्या मंजुर अनुदानातुन भागविण्यात यावा. 


३. सदर सुधारित प्रशासकोय मान्यता म्हणजे क्षेत्रिय कार्यालयांकडून प्राप्त प्रस्तावातील तांत्रिक बाबी. 
निविदा विषयक केलेली कार्यवाही व क्षेत्रिय निर्णय किंबा अनियिमितता असल्यास त्यास शासनाची मान्यता 
गृहीत धरण्यात येऊ नये. सबब, असे प्रकरण उद्भवल्यास त्यास संबंधित अंमलबजावणी यंत्रणा सर्वस्वी 
जबाबदार असेल. 


४. प्रस्तुत योजनेस सुधारित प्रशासकोय मान्यता ही वित्त विभागाच्या दि. १७/०४/२०१५ च्या क्रमांक 
विअप्र-२०१३/प्र.क्र.२०/२०१३/विनियम, भाग-२ या शासन निर्णयातील भाग पहिला, उपविभाग-३ मधील अ.क्र. 
(सहा) परिच्छेद क्र. २७(अ) अनुसार विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या प्राधिकारानुसार देण्यात येत आहे. 


५. “जल जीवन मिशन कार्यक्रम” अंतर्गत shifting of connection ची परवानगी नसल्याने सदर तरतूद 
सुधारित योजनेत केली असल्यास त्याची अंमलबजावणी करु नये. 


ह. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून; त्याचा संकेताक २०२४०८२६१६५५५०२७२८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, '४१॥॥॥॥ दा 


2.5.4.2020९18849485428770779७7970357 


34d84fe1aa3f9bdc30c060e0431223F, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=AD56893B2DDC6497ED23D778 
715C30A6EA094F5D1E0FB38A44AC5B9179A6 


JADHAV/ 2s 
( वनिता ना. जाधव ) 
कक्ष अधिकारी,महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 


१) मा. मंत्री, पाणी पुरबठा व स्वच्छता यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२) मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र बिधानसभा/ विधान परिषद. 
३) मा. विधानमंडळ सदस्य (सर्व) 
४) सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई. 
५) अभियान संचालक, राज्य पाणी व स्वच्छता मिशन, बेलापूर, नवी मुंबई. 
६) जिल्हाधिकारी, बुलडाणा . 
७) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, बुलडाणा 
८) महालेखापाल, (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/ नागपूर 
९) संचालक (वित्त), महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, सिडको भवन, बेलापूर,नवी मुंबई. 
१०) मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, प्रादेशिक विभाग,अमरावती 
१९) आयुक्‍त, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे. 
४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांक: सुप्रमा-२०२४/प्र.क्र.५३/ पापु ९३(ए7 Office ४०.७८१६१७) 


१२) अधोक्षक अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, अमरावती. 

१३) वरिष्ठ भुवैज्ञानिक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, बुलडाणा 

१४) अवर सचिव (पापु-०४/पापु- २०/पापु-१३), पा. पु. व स्व.वि., मंत्रालय,मुंबई-३२ 

१५) कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद, बुलडाणा 

१६) अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

१७) प्रधान सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

१८) प्रधान सचिव, नियोजन विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

१९) मु.अ. तथा वि.का.अ., पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
२०) निवड नस्ती. 


४ पैकी ४ 


